रा.पो.से. अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापना करणेबाबत... 
(शुध्दिपत्र) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धिपत्र क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१५/पोल-१अ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२ 
दिनांक : २४ सप्टेंबर २०२४ 


संदर्भ : शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१५/एक/पोल-१अ, 
दिनांक ०३/०७/२०२४. 
शुद्धिपत्र द्धिपत्र a 


शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१५/एक/पोळ-१अ, दिनांक 
०३/०७/२०२३ याच्या पहिल्या परिच्छेदातील तक्त्यातील, अ.क्र. of येथील स्तंभ (x) मधील “अपर 
पोलीस अधीक्षक (ए.ट.प.), महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे” या मजकुराऐवजी “पोळीस उप 
अधीक्षक/उप संचालक, महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे” हा मजकूर वाचण्यात यावा. 
२. हे शासन शुद्धिपत्र सक्षम प्रधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. हे शासन शुद्धिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२४११३९५२३९२९ असा आहे. हे शासन शुद्धिपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP GORAKHNATH : 

DHAKANE 
(संदीप गो. ढाकणे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संचालक व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी, पुणे. 
संबंधित पोलीस अधिकारी (NAT यहासंचाळक;, महाराष्ट्र राज्या UTA PT. 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल- (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


